महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ : १) समक्रमांकाचे दिनांक ०३.०९.२०१९ चे आदेठा 
2) सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्या-१४, 
दिनांक २३.१२.२०१६ 


शासन आदेडठा 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ करिता मुख्य 
निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन क्र.३३) (निवडणूक शाखा) साठी 
खालील of कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात (विधानसभा निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंत) उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 


अ.क्र. | कक्ष अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचा विभाग 
| es श्री.दि.तु.खरात गृह विभाग 
२ श्री.वि.पो.थोरात महसूल व वन विभाग 
2 | श्री.मे.भि.नवार उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
8 श्री.स.वि.काळभोर उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
५ | श्री.प्र.पु.राठोड गृहनिर्माण विभाग 


२. उपरोक्त कक्ष अधिकारी, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात रुजू झाल्याचे अद्याप 
आढळून येत नाही. निवडणूकीचे काम हे संविधानिक स्वरुपाचे अतिमहत्वाचे व कालमर्यादेतील 
असल्याने संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीस अनुसरुन उपरोक्त ०५ कक्ष 
अधिकाऱ्यांना दिनांक ११.०९.२०१९ A) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर 
अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेझाची प्रतिक्षा न करता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात 
दिनांक ११.०९.२०१९ (म.नं.) पासून रुजू व्हावे. सदरचे आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित 
विभागांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि १११९/प्र.क्र.७/१४-ब, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 


सदर शासन STs महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१११७०२३०८३०७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


क क Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
G B h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
AJANAN DNIMPAO carrer cession tos: staan 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a72 
725a47b4f0, 
seri 


ialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fef5dc2ad659e360f73b68 
1 fa V 2d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2019.09.11 17:13:31 +05'30' 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


) प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३ सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

) 

) 


उप सचिव (48-8), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपसचिव तथा सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

६ निवड नस्ती- साप्रवि१४-ब 


पृष्ठ २ पैकी २ 


